जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील भुसावळ, अमळनेर, मुक्ताईनगर, 
रावेर, यावल, चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर, एरंडोल, 
चोपडा, पारोळा, बोदवड व भडगाव येथील 
न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी 
/अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मे, २०१९. 


वाचा :१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8(/0/६०५४/१९८६/५३/७०१, दि.११/०१/२०१६. 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे पत्र H.Cash Branch/€282/2094, दि.२१/१२/२०१५ 
३. संचालक, महाराष्ट्र अग्निडामन सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्र.मअसे/२०१७/३७/१०५, दि.१८/१/२०१७ 


प्रस्तावना : 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र.२१६/२०१० मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी दिलेल्या आदेझ्ञांस अनुलक्षून राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतीचे फायर ओंडीट करण्यात येत असून 
अग्निशमन यंत्रणा उभारणी/अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र 
न्यायालय, जळगांव व त्यांच्या अधिपत्याखालील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निडामन यंत्रणा उभारणी / 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भीय अ. क्र.१ येथील पत्रान्वये 
सादर केला आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचाळनालय, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र.3 च्या पत्रामध्ये निदेश 
दिल्यानुसार अग्निशमक अधिकारी यांनी सुचित केलेल्या उपाययोजनाच्या अनुषंगाने सन २०१५-२०१६ च्या 
दरसूचीवरील अंदाजपत्रके संबंधित शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी तयार केली असून उप अभियंता (विद्युत) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव व कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 
तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगांव यांनी साक्षांकित केली आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक तपासून प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. 
त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव व त्यांच्या अधिपत्याखालील न्यायालयीन इमारतीमध्ये 
अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव व त्यांच्या अधिपत्याखालील भुसावळ, अमळनेर, मुक्ताईनगर, 
रावेर, यावल, चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर, Wels, चोपडा, पारोळा, बोदवड व भडगाव येथील 
न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी 
पुढिलप्रमाणे एकूण रु.६,६२,०८,४९६/- (एकूण रुपये सहा कोटी बासस्ट लाख आठ हजार चारशे शहाण्णव 
फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास/खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर न्यायालयीन इमारतींचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव 


अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
र्पये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing block Estimated for Fire 1,10,54,749/- 1,10,54,749/- 
Fighting & Fire Detection System with 
Transformer Sub Station. 
2 Improvement to court building at Jalgaon 2,74,465/- 2,74,465/- 
(In accordance Fire Audit) Measures 
3 Providing Fire Fighting arrangement in 2,99,897/- 2,99,897/- 
Court Building Jalgaon 
Total 1,16,29,111/- 1,16,29,111/- 
न्यायालयीन इमारत - भुसावळ 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
रुपये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in 2,98,469/- 2,98,469/- 
Court Building Bhusawal 
2 Providing block Estimate for fire Fighting 87,09,693/- 87,09,693/- 
& Fire Alarm System for Additional District 
Court Building Bhusawal 
Total 90,08,162/- 90,08,162/- 
न्यायालयीन इमारत -अमळनेर 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
रुपये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in 2,99,556/- 2,99,556/- 
Court Building at Amalmer 
2 Providing block Estimate for fire Fighting 58,91,419/- 58,91,419/- 
& Fire Alarm System for Court Building at 
Amalner 
Total 61,90,975/- 61,90,975/- 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


न्यायालयीन इमारत - मुक्ताईनगर 


अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
रुपये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in 2,99,897/- 2,99,897/- 
Court Building at Muktainagar 
2 Providing block Estimate for fire Fighting 27,09,69 1/- 27,09,69 1/- 
& Fire Alarm System for Court Building at 
Muktainagar 
Total 30,09,588/- 30,09,588/- 
न्यायालयीन इमारत, रावेर 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
रुपये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in 2,99,421/- 2,99,421/- 
Court Building at Raver 
2 Providing block Estimate for fire Fighting 58,70,643/- 58,70,643/- 
& Fire Alarm System for Court Building at 
Raver 
Total 61,70,064/- 61,70,064/- 
न्यायालयीन इमारत, यावल 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
रुपये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in 2,97,993/- 2,97,993/- 
Court Building at Yawal 
2 Providing block Estimate for fire Fighting 18,68,411/- 18,68,411/- 
& Fire Alarm System for Court Building at 
Yawal 
Total 21,66,404/- 21,66,404/ 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


न्यायालयीन इमारत, चाळीसगांव 


अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
र्पये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in Court 2,98,945/- 2,98,945/- 
Building at Chalisgaon 
2 Providing block Estimate for fire Fighting & 41,91,603/- 41,91,603/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Chalisgaon 
Total 44,90,548/- 44,90,548/- 
न्यायालयीन इमारत, पाचोरा 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम 
र्पये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in Court 2,99,421/- 2,99,421/- 
Building at Pachora 
2 Providing block Estimate for fire Fighting & 22,46,526/- 22,46,526/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Pachora 
Total 25,45,947/- 25,45,947/- 
न्यायालयीन इमारत, जामनेर 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
र्पये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in Court 2,99,897/- 2,99,897/- 
Building at Jamner 
2 Providing block Estimate for fire Fighting & 31,96,945/- 31,96,945/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Jamner 
Total 34,96,842/- 34,96,842/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


न्यायालयीन इमारत, एरंडोल 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
र्पये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in Court 2,99,888/- 2,99,888/- 
Building at Erandol 
2 Providing block Estimate for fire Fighting & 36,70,880/- 36,70,880/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Erandol 
Total 39,70,768/- 39,70,768/- 
न्यायालयीन इमारत, चोपडा 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
र्पये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in Court 1,90,504/- 1,90,504/- 
Building at Chopda 
2 Providing block Estimate for fire Fighting & 22,55,490/- 22,55,490/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Chopda 
Total 24,45,994/- 24,45,994/- 
न्यायालयीन इमारत, पारोळा 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | सार्वजनिक बांधकाम 
र्पये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in Court 2,03,500/- 2,03,500/- 
Building at Parola 
2 Providing block Estimate for fire Fighting & 12,99, 188/- 12,99, 188/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Parola 
Total 15,02,688/- 15,02,688/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


न्यायालयीन इमारत, बोधवड 
अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम 
रुपये विभागाने परीगणित 
केत्रेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing Fire Fighting arrangement in Court 2,98,945/- 2,98,945/- 
Building at Bodwad 
2 Providing block Estimate for fire Fighting & 45,97,605/- 45,97,605/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Bodwad 
Total 48,96,550/- 48,96,550/- 
न्यायालयीन इमारत, भडगांव 
अ.क्र. कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय सार्वजनिक बांधकाम 
रक्‍कम रुपये विभागाने परीगणित 
केलेली रक्‍कम रुपये 
1 Providing block Estimate for fire Fighting & 46,84,855/- 46,84,855/- 
Fire Alarm System for Court Building at 
Bhadgaon 
TOTAL 46,84,855/- 46,84,855/- 
Grand Total 6,62,08,496/- 6,62,08,496/- 


२. जिल्हाव सत्र न्यायालय, जळगांव व त्यांच्या अधिपत्याखालील भुसावळ, अमळनेर, मुक्ताईनगर, 
रावेर, यावल, चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर, एरंडोळ, चोपडा, पारोळा, बोदवड व भडगाव येथील 
न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी येणारा 
खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४- न्यायदान, (००) १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा - (०२) (09) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (२०१४ ०१७२) (अनिवायी, २७ लहान बांधकामे” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो पुरवणी मागणी /पुनर्विनियोजनाद्वारे भागवावा आणि आवऱ्यकतेनुसार 
त्या त्या आर्थिक वर्षासाठी आवश्‍यक तेवढी तरतूद त्या त्या वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करताना 
प्रस्तावित करुन त्याद्वारे भागवावा. 

३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी अग्नीडामन अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या उपाय 
योजनांमधील कामे असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारीजिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,जळगाव, तसेच 
संबंधित न्यायालयांचे माननीय न्यायाधीहा यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा 
प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर 
अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. aes अधिकारी यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे अनुपालन होईल 
याबाबत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,जळगाव, तसेच संबंधित न्यायालयांचे माननीय न्यायाधीऱा यांनी दक्षता 
घ्यावी. तसेच याबाबतचा खर्च तांत्रिक मान्यतेपेक्षा जास्त होणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/कार्यासन ११ 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१२२/इमा.२ 
दि.१९/३/२०१६अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला,उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक ४,परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२९१३१०२०९५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Santosh Sampatti » 


Navagire 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 
: C=IN, ०-6 (0 Maharashtra, ou=Law And 


judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef3 
0f215ceda096e4e407797, 

rialINumber=Ocb 1b0de02001 5cf6d 180057927 1f4816460b1 
802c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti 


Navagire 
Date: 2019.05.29 13:19:04 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


Wd 


-O 


प्रबंधक (निरिक्षणे 2), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, जळगाव. 
अतिरीक्त जिल्हा व सत्र FATA, भुसावळ/ अमळनेर, जि.जळगाव. 


AD 


AN 


०9८ 
> :- <:> ८ 


एरंडोल/चोपडा/पारोळा/बोदवड/भडगाव, जि.जळगाव. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी , जळगाव. 
) 


Cc 


4 


(२ Sm 


वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
qo) विधि व न्याय विभाग (का.२३), मंत्रालय, मुंबई, 

११) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


vo 


KKKKKKKKKKKEKKKEKKEKKEKRKKKERKEKKKKKR 


दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, मुक्‍ताईनगर/ रावेर/ यावल/ चाळीसगाव/ पाचोरा/ जामनेर/ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


